नक्षलवाद्यांसाठी " आत्मसमर्पण योजना" 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एनएएक्स-२०००/सीआर-११२/ विशा-१(ब), 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, दिनांक : २९ ऑगस्ट २००५ 


शासन निर्णय 


प्रस्तावना :- राज्यातील गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ व नांदेड या जिल्हयामध्ये काही 
वर्षापासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवाया सुरु आहेत. सन १९९४ पासून नक्षलवाद्यांनी महाराष्ट्र पिपल्स 
बॉर अंतर्गत उत्तर महाराष्ट्र झोन तयार केला आहे व त्यांच्या कारबाया उत्तर नाशिक, ईशान्य धुळे, उत्तर 
जळगांब या विभागातदेखील चालू आहेत. केंद्रीय गृह सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय केंद्र स्थापन 
करण्यात आले असून सदर समन्वय केंद्रामध्ये नक्षलग्रस्त राज्यांच्या बरिष्ठ अधिका-यांचा समाबेश आहे. 
सदर समन्वय केंद्राने नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पण धोरणाबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक तत्वे विहित केली 
असून प्रत्येक राज्यांची भौगौतिक, सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन स्वतःची अशी आत्मसमर्पण योजना 
तयार करुन राबवावी असेही सूचित केले आहे. आंध्रप्रदेश सरकारने त्यांच्या राज्यातील नक्षलवाद्यांसाठी 
आत्मसमर्पण योजना राबविली आहे. सध्या राज्यात पोलीस अधीक्षक यांच्यासमोर नक्षलवादी 
आत्मसमर्पण करीत आहेत, मात्र त्याचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. आत्मसमर्पण करणा-या नक्षलवाद्यांचे 
प्रमाण बाढावे ब अधिकाधिक नक्षलवादी आत्मसमर्पण करण्यास उद्युक्त झाले तर राज्यातील 
नक्षलवाद्यांची समस्या संपुष्टात येण्यास मदत होईल आणि अशा भागाचा जलदगतीने विकास होऊ शकेल 
यासाठी एक आत्मसमर्पण योजना राबविण्याचा प्रस्ताब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णयः प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या परिस्थितीत नक्षलग्रस्त जिल्हयासाठी नक्षलवाद्यांकरीता 
आत्मसमर्पण योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतले'ना आहे. या योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे 
राहील :- 

१) योजनेची उद्दोष्टे :- 


१.१ नक्षलवाद्यांची चळवळ पूर्णपणे बंद करणे व त्यांचे मनुष्यबळ कमी करुन त्यांच्याकडे 
आकर्षित होणाऱ्या स्थानिक लोकांना चळवळीतून बाहेर काढणे व त्यांना पुन्हा 
नक्षलबादाकडे वळून देणे. 

१.२ नक्षलवादी आत्मसमर्पित होण्यासाठी आकर्षक योजना पुरविणे. 

१.३ आत्मसर्मार्पित झालेल्या नक्षलवाद्यांना पुढील काळामध्ये कायद्याचे पालन 
करणारे जबाबदार नागरिक म्हणून जीवन जगण्यास प्रवृत्त करणे. 


CMotus\work\wordproNaxal Surrender G.R 1 


१.४ आत्मसमर्पण केल्यानंतर फायदे मिळतात म्हणून कोणीही मुद्दम नक्षलवादी चळवळीत 
समाविष्ट होऊन त्यांनतर आत्मसमर्पित झाल्याचे दर्शवून फायदे उपभोगणार नाहीत याची 
काळजी घेणे, 

२) योजनेचे स्वरुप :- 
आत्मसमर्पण योजनेत खालील बाबींचा समावेश असेल :- 

२.१ नक्षलवाद्याचे दलममधील स्थानानुसार परिच्छेद-४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे बक्षीस देणे. 

२.२ नक्षलवाद्यांनी केलेले गुन्हे हे राज्य, नागरिक व शासनाविरुध्द आहेत, हे विचारात घेता 
कच्च्या कैद्यांसह सर्वांसाठी एक सर्वसाधारण शिक्षा क्षमापित योजना जाहीर करणे. 

२.३ फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३२१ मधील तरतूदीनुसार आत्मसमर्पीत झालेल्या 
नक्षलवाद्यांविरुध्दचे खटले काढून घेण्याबद्दल हिक्षक्रहरक्षक्ष विचार करणे. 

३) कार्यपध्दती :- 


आत्मसमर्पण योजनेचा ज्ञाभ घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे पात्रता आवश्यक असेल :- 


३.१ 


३.२ 


३.२ 


महाराष्ट्र, छत्तीस गड किंबा आंध्र प्रदेश या राज्यात पोलीस अभिलेखावर ata असलेल्या 
कट्टर नक्षलवाद्यापूरतीच ही योजना लागू राहील. 
नक्षलसमर्थक अथवा त्यांचे खबरे अशा लोकांसाठी ही योजना लागू असणार नाही. 


आत्मसमर्पित झालेल्या नक्षलवाद्याने त्याने केलेल्या गुन्ह्याबद्दल तसेच तो कार्यरत 


असलेल्या परिसरातील नक्षलवाद्यांच्या हालचालीबद्दल; तसेच दलमर्च' कार्यपध्दती, दलम 


मधील सदस्यांची संख्या ब aia, शस्त्रे, दलमचा कमांडर, दलमचा उपक्रमांडर तसेच त्या 


दलमचे कार्यक्षेत्र या बद्दलची संपूर्ण ब खरी माहिती पोलीस अधीक्षक/सक्षम अधिकारी 


यांना दिल्यास सर्वसाधारण शिक्षा क्षमापित योजनेस तो पात्र राहील.त्या व्यक्‍तीला त्याच्या 


संघटना सदस्या संदर्भात, लपण्याचे ठिकाण, शस्त्र साठा, प्रशिक्षण शिजिर, आश्रय देणा-या 


व्यक्ती इ. बाबत माहिती विचारताना राज्य गुप्तवार्ता विभागाचा प्रतिनिधी उपस्थित असणं 


आवश्यक राहील. 


CMotus\work\wordproNaxal Surrender G.R : 2: 


3. 


३.५ 


३.६ 


आत्मसमर्पित होणारा नक्षलवादी पुन्हा नक्षलबादाकडे जाणार नाही किंवा 


नक्षलवाद्यांच्या देशविरोधी कारवायांना कोणत्याहो प्रकारचे सहाय्य करणार नाही अशा 


प्रकारची शपथ त्याने सर्व लोकांसमोर घेणे आवश्यक राहील. 


आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांस देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य हे स्थावर मालमत्ता ( Fixed 


Assets ) करण्यासाठीच बापरण्यात येईल याची दक्षता घ्याबी. 


आत्मसर्मर्पित नक्षलवाद्याची पात्रता ठरविण्याचे अधिकार पोलीस अधोक्षक यांना 


असतील. याबाबतचो प्राथमिक शिफारस उपनिभागीय पोलीस अधीक्षक यांनी करावी. 


आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यास तात्काळ स्वरुपाचे बक्षीस देण्याबाबत पोलीस अधीक्षक 


यांची शिफारस अंतीम असेल. 


४) आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना द्यावयाची भरपाई:- 


आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यास खालीलप्रमाणे तात्काळ स्वरुपाची बक्षिसे एक महिन्याच्या कालाबधीत 
देण्यात येतील :- 


१) 
२) 
३) 
¥) 
५) 
&) 


9) 


८) 


ग्रामरक्षक दल / क्षेत्रीय कमिटी सदस्य 

दलम सदस्य 

उपदलम कमांडर 

दलम कमांडर 

विभागीय कमांडर, सदस्य आणि त्यावरील सदस्य 
संगम सदस्य 

पती आणि पत्नी असलेले दलम सदस्य यांनी 
आत्मसमर्पण केल्यास अतिरिक्‍त 

गटाने आत्मसमर्पण केल्यास अतिरिक्‍त मदत 

१) चार ते नऊ दलम सदस्य 


२) दहा वा त्यापेक्षा जास्त दलम सदस्य 


टण ३१७०00४131 Surrender G.R 3 


रु.४०,०००/- 
रु.७५,०००/- 
रु.१,००,०००/- 
रु.२,००,०००/- 

रु.४ लाख ते १० लाख 


रु.५,०००/-(प्रत्येकी) 


रु.५०,०००/- 


रु.२ लाख 


रु.५८ लाख 


ee 000000 a य्य 


अतिरिक्त सहाय्य :- हत्यारासह आत्मसमर्पित झालेल्या नक्षलवाद्यास रील परिच्छेद-४ मध्ये नमृद 


केलेल्या बक्षिसा व्यतिरिक्त खालीलप्रमाणे अतिरिक्‍त सहाय्य देण्यात यावे 


i) एल.एम.जी. (Light machine Gun) रु.१,००,०००/- 
1) १२ बोअर डीबीबीएल ae आत्मसमर्पण केल्यास रु.१५,०००/- 
iii) १२ बोअर एसबीबीएल सह आत्मसमर्पण केल्यास रु.१०,०००/- 
1४) .३०३/३१५ सह आत्मसमर्पण केल्यास रु.२५,०००/- 
४) के ४७/५७ सह आत्मसमर्पण केल्यास रु.५०,०००/- 
शा) स्टेनगन/कार्बाईन सह आत्मसमर्पण केल्यास रु.७५,०००/- 
शय) पिस्तूल/रिव्हॉल्वर सह आत्मसमर्पण केल्यास रु.२५,०००/- 
Vili) रिमोट कंट्रोल डिव्हायसेस रु.६,०००/- 
1) रॉकेटस्‌ रु.२,०००/- 

x) प्रति ग्रेनेड / हँडप्रेनेड रु. २५०/- 
४1) बायरलेस संच रु.२०००/-ते रु.१०,०००/- 


(त्यांच्या पल्ल्यावर आधारीत ) 


xii) आय.ई.डीज. (प्रति) रु.१,०००/- 
xiii) स्फोटक पदार्थ ( प्रति कि.ग्रॅ.) रु.२,०००/- 
xiv) दारुगोळा (प्रतिनग) ५० पैसे/- 


टिप :- आत्मसर्मर्पित नक्षलवाद्यांकडील शस्त्रे ही चालू स्थितीत असणे आवश्यक आहे. उपरोक्‍त रवकम 
बाजारभावाच्या ५० टक्के आहे. ती प्रचलित बाजारभावानुसार सुधारीत करावयाचें अधिकार विशेष 
पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर यांना ( यांनी संबंधित केंद्र सरकारच्या सक्षम प्राधिका-यांशी 
सल्लामसलत करुन) देण्यात येत आहेत. 

६.  आत्मसर्मपित नक्षलवादयाने त्याला दलम कडून जीवीताला धोका असल्याचे सांगून संरक्षणाची 
मागणी केल्यास असे संरक्षण त्यांना विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर यांच्यातर्फे 
देण्यात येईल. तसेच याच कारणावरुन त्याने राज्यात इतरत्र राहण्याचे ठरविल्यास त्याची मागणी विचारात 
घेण्यात यावी. 


CMotus\work\wordproNaxal Surrender G.R 4 


७. योजनेचा कालावधी :- 

७.१ सदर आत्मसमर्पण योजना सदर शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून कार्यान्वित होईल व 

सहा महिन्यापर्यन्त चालू राहील. त्यानंतर ही योजना आपोआपच व्यपगत होईल. 

७.२ आत्मसर्मपित नक्षलवाद्यांचे पुनर्वसन त्यांने आत्मसमर्पण केलेल्या दिनांकापासून तीन 

महिन्याच्या कालावधीत करण्यात येईल. 

७.३ आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यास द्यावयाचे तात्काळ स्वरुपाचे बक्षीस हे एक महिन्याच्या 

कालावधीत देण्यात येईल. 
८) पुनर्वसन :- आत्मसमर्पित झालेल्या नक्षलवादयांना पुढील काळामध्ये कायद्याचे पालन करणारे 
जबाबदार नागरिक म्हणून जीवन जगण्यास प्रवृत्त करणे हा योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याने त्यांच्या 
पुनर्वसनाची जबाबदारी घेऊन त्यांचे पुनर्वसन खालीलप्रमाणे करण्यात येईल :- 

८.९ घर अथवा घरासाठी भुखंड व आर्थिक सहाय्य :- आत्मसर्मापित नक्षलवाद्यांकडे घर 
नसेल किंबा तो इतरत्र राहू इच्छित असेल तर राज्य/केंद्र शासनाच्या निवासाबाबतच्या विविध योजना 
अंतर्गत जे लाभार्थी पात्र ठरत असतील त्यांना घरे देण्यात येतील. परंतु जे आत्मसमर्पित नक्षलवादी अशा 
योजनांतर्गत पात्र ठरत नसतील त्यांना महसूल व बन विभागामार्फत घर बांधण्यासाठी मोफतभुखंड 
देण्यात येईल व बांधकामासाठी रु.५०,०००/- देण्यात येतील. 

८.२ शिक्षण :- शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यन्तच्या 
शालेय विद्यार्थ्यांकरीता असलेल्या सर्व मोफत योजनांचा लाभ आत्मसर्मापित नक्षलवाद्यांच्या मुलांना/ 
पाल्यांना शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागामार्फत देण्यात येईल. 

८.३ स्वयंरोजगार :- आत्मसमर्पित झालेल्या नक्षलवाद्यास उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून त्यांना 
राज्याच्या विविध स्वयंरोजगार योजना अंतर्गत देण्यात येणारे फायदे जर ते संबंधित योजनेच्या अटींची 
पूर्तता करीत असतील तर देण्यात यावेत. तसेच जिल्हा बँकेकडून त्यांना त्यासाठी आवश्यक ते कर्ज 
देण्यात यावे. तसेच स्वर्णजयंती प्राम स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत त्यांना सर्बासडी देण्यात यावी. राज्य 
शासनाच्या बिबिध शासकीय सेवेतील पदांच्या सध्याच्या सेवाप्रत्रेश नियमातील तरतुदींची पूर्तता करणा-या 


आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना शासकीय सेवेसाठी पात्र समजण्यात यावे. तसेच पंतप्रधान रोजगार योजना, 


CAMotus\work\wordproNaxal Surrender G.R 3 


बीज भांडवल योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना यामध्ये त्यांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
त्याकरिता स्वयंरोजगार विभाग, समाज कल्याण विभाग, ग्रामविकास ब जलसंधारण विभाग यांच्यामार्फत 
संबंधित योजनांतर्गत आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांना सर्वतोपरी मदत देण्याबाबत प्राधान्य देण्यात येईल. 
आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाच्या निरनिराळया योजनांतर्गत देण्यात येणा-या मदत 
वस्तु (घर, भूखंड इ.) राज्य सहकारी बँकेकडे तारण ठेवल्या जातील. आत्मसमर्पित नक्षलवाद पुन्हा 
नक्षलवादाकडे वळला किंवा नक्षलवाद्यांना गुप्तपणे मदत करताना आढळला तर त्याला पुनर्वसनासाठी 
दिलेल्या घर, भूखंड इ. वस्तू आपोआप जप्त होऊन राज्य शासन/ राज्य सहकारी बँकेकडे जमा होतील. 

९) खटले काढून घेण्याबाबत शिफारस करणारी समिती :- आत्मसरमर्पित नक्षलवाद्यांवर दाखल 
करण्यात आलेले खटले त्यांचे गुन्ह्याचे स्वरुप पाहून ते काढून घ्यावेत किंवा कसे याबाबत शिफारस 


करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात यावी :- 


१) संबंधीत जिल्हयाचे जिल्हादंडाधिकारी अध्यक्ष 
२) जिल्हा सरकारी वकिल सदस्य 
३) पोलीस अधीक्षक सदस्थ सचिव 


सदर समितीने प्रकरणनिहाय आढावा घेवून याबाबत आपली शिफारस करावी. 
१०) अंमलबजावणी यंत्रणेची जबाबदारी :- 

१०.१ जिल्हा स्तरावरील जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, राज्य गुप्त वार्ता विभागाचा 
सहाय्यक आयुक्‍त याची समिती आत्मसमर्पित झालेल्या नक्षलवाद्यांविषयी खात्री करुन घेऊन नक्षलवादी 
खरोखर आत्मसर्मर्पित झाले आहेत की दिशाभूल करीत आहेत की याबाबत खत्री करेल. 

१०.२ जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उप बिभागीय दंडाधिकारी, उप विभागीय पोलीस 
अधिकारी, पोलीस ठाणे प्रमुख किंवा राज्य शासनाने नामनिर्देशित केलेल्या अधिका-यापुढे नक्षलवादी 
आत्मसमर्पण करु शकतील. नक्षलवादी ज्या अधिका-याकडे आत्मसमर्पण करतील त्या अधिका-याने 
त्याला संबंधित पोलीसांकडे कायदेशीर कारवाईसाठी सुपूर्द करावे. 

१०.३ आत्मसर्मापित नक्षलवादयांना वर नमुद केलेल्या योजना संदर्भात लाभ मिळण्यासाठो 
प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच आत्मसर्मर्पित नक्षलवादयांच्या सर्व हालचालींबर तसेच त्याच्या वागणुकीबर 


पुनर्वसन केल्यानंतर किमान ९ वर्ष बारकाईने. लक्ष ठेवावे. 


C:Motus\work\wordproNaxal Surrender G.R 6 


१०.४ वर नमूद केलेल्या प्रत्येक योजनेची अंमलबजावणी, ज्या यंत्रणेकडून त्या योजनेची 
अंमलबजावणी केली जाते (उदा. जिल्हा ग्राम विकास संस्था, जिल्हा परिषद इ.) त्याच यंत्रणेकडून केली 
जाईल. आत्मसमर्पण करणा-या नक्षलवाद्यांना वरील योजनाचा लाभ मिळवून देण्याची जबाबदारी 
संबंधित जिल्हाधिका-यांची राहील. आत्मसमर्पित झालेल्या नक्षलवाद्यांना वरील योजनाचा अल्पावधीत 
जास्तीत जास्त लाभ मिळावा यादृष्टीने जिल्हाधिका-यांनी प्रयत्न करावा. 

१९) विशेषाधिकार :- 

१) नक्षलवादी भागाच्या विकासासाठी नियोजन बिंभागातर्फे जो नियतव्यय उपलब्ध करण्यात 
येईल त्या निधीमधून विभागीय आयुक्‍त, नागपूर या नियंत्रक अधिका-यांस आत्मसमपित 
नक्षलबादयांकरीता रुपये दोन कोटी इतक्या रक्‍कमेची अर्थसंकल्पिय तरतूद करुन तेवढा निधी राखून 
ठेवण्याबाबत ब त्याचा विनियोग करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांना प्रदान 
करण्यात यावेत. या निधीच्या तरतूदीची कार्यवाही नियोजन विभागाने करावी. 

२) सदर शासन निर्णयात नमूद केलेल्या विविध योजनांकरीता लाभार्थींसाठी जे निकष विहीत 
करण्यात आले आहेत त्यामध्ये समर्पित नक्षलवादी बसत नसेल तर त्याचे पुनर्वसनाचे उद्देश लक्षात घेऊन 
अशा अटी शिथील करण्याचे अधिकार जिल्हाधिका-यास देण्यात येत आहेत. मात्र अशा प्रत्येक प्रसंगी 
त्याने संबंधित प्रशासकीय विभागास तसेच गृह विभागास कळविणे आवश्यक राहील. 

१२) ही योजना लागू करण्यात येण्याच्या दिनांकापूवी आत्मसमर्पित झालेल्या नक्षलवाद्यांसाठी या 
योजनेतील तरतूदी लागू राहणार नाहीत. 

१३) प्रसिध्दी :- सदर आत्मसमर्पण योजना यशस्वी होण्याच्या दृष्टीकोनातून जिल्हा परिषद, मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, या योजनेत सहभागी असलेले संबंधित विभागाचे जिल्हा स्तरावरील 
अधिकारी यांनी व्यापक स्तरावर प्रसिध्दी द्यावी. 

१४) सदर आत्मसमर्पण योजना या शासन निर्णयाच्या दिनांका पासून कार्यान्वित होत असल्याने ब या 
योजनेच्या उद्दिष्टानुसार करावयाचा खर्च लेखाशीर्ष २०५५ पोर्लस-१०९(००)(१) जिल्हा पोलीस दल - २० 
इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात याबा ब सन २००५-०६ या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर प्रस्तावावरील प्रारंभीचा खर्च शासन ज्ञापन, वित्त विभाग क्रमांक- 


A:Naxal Surrender G.R 7 


ae 


आकमनि-११०५/२७/अर्थसंकल्प -१० दिनांक २९/८/२००५ संगणक संकेतांक क्रमांक- ८०००-०२५७-५ 
अन्बये मंजूर करण्यात आलेल्या रु.२.०० कोटी (रुपये दोन कोटी फक्त) इतक्यात आकस्मिकता निधी 
अग्रीम रक्‍कमेमधून भागविण्यात यावा. या रक्‍कमेतील खर्च करतांना सादर करण्यात येणा-या देयकावर 
बर नमूद केलेल्या वित्त विभागाच्या शासन ज्ञापन अन्वये आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम मंजूर असे लाल 
शाईने लिहावे. या अग्रीमातील केलेल्या खर्चाचा विहीत नमुन्यातील तपशील पोलोस महासंचालक. मुंबई 
यांनी शासनाकडे पाठवावा. या रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आवश्यक ती पुरक मागणी विधी 
मंडळाच्या सन २००५ च्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येईल 

१५) हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल व वन विभाग, नियोजन विभाग, शालेय 
शिक्षण विभाग, रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग, ग्रामविकास ब जलसंधारण विभाग, समाजकल्याण 
विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी विकास विभाग या विभागांच्या सहमतीने ब वित्त विभागाच्या 


अनौपचारिक संदर्भ क्र.सोआर ३६०/०५ व्यय -७ दिनांक २९/८/२००५ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Ss SS te a 
(रु. न. देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग (विशेष) 
प्रति, 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महालेखापाल-१/२ (लेखा ब अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग / नियोजन विभाग 


सामान्य प्रशासन विभाग 
A:Naxal Surrender G.R 8 


Ne 


महसूल व बन विभाग 

सामाजिक न्याय विभाग 

आदिवासी विकास विभाग 

गृहनिर्माण विभाग 

शालेय शिक्षण विभाग 

रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग 

ग्रामविकास ब जलसंधारण विभाग 

समाजकल्याण विभाग 

उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, 

शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नागपूर परिक्षेत्र, नागपूर 

सह पोलीस आयुक्‍त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, नागपूर 

जिल्हाधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, ख्बतमाळ , नांदेड 

पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ , नांदेड 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया 
यवतमाळ , नांदेड 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ , नांदेड, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यबतमाळ , नांदेड, नागपूर 
शिक्षणाधिकारी, गडचिरोली, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ , नांदेड, नागपूर 
गृह विभागातील सर्व कार्यासने. 

श्री.मसुरेकर, संगणक समन्वयक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


निवड नस्ती, विशा-१ ब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 


CMotusiwork wordproNaxal Surrender G.R 9 


